RNI No.MAHBIL/ 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष ४ , अंक ३३ ]] 


मंगळवार , मे १५ , २०१८ / वैशाख २५, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ६४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 

अनुक्रमणिका 
सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३ ९.- महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन ) अधिनियम, 
२०१२ यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम. 


पृष्ठे 


१-४ 


दिनांक १५ मे २०१८ रोजी मा . राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे , प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे . 

राजेन्द्र ग . भागवत , 
प्रभारी सचिव (विधि विधान ) , 

महाराष्ट्र शासन , 
विधि व न्याय विभाग . 


सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३ ९. 
( मा . राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर " महाराष्ट्र शासन राजपत्रात " दिनांक १५ मे २०१८ रोजी 

प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम .) 


महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा ( स्थापना व विनियमन) अधिनियम , २०१२ 

यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम . 
ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन ) 
२०१३ चा अधिनियम , २०१२ यात आणखी 

सुधारणा करणे इष्ट 

आहे ; त्याअर्थी, आता, भारतीय गणराज्याच्या अडुसष्टाव्या 
महा. १. वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : 

१ . 

या अधिनियमास , महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा ( स्थापना व विनियमन ) ( सुधारणा ) अधिनियम, संक्षिप्त नाव . 
२०१७, असे म्हणावे. 


भाग चार - ६४-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मे १५, २०१८ / वैशाख २५ , 


शके १ ९ ४० 


. 


सन २०१३ चा 


महा. १ . 


१ याच्या कलम २ 


३ . 


२ . महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन ) अधिनियम, २०१२ ( यात यापुढे ज्याचा २०१३ चा 
महाराष्ट्र निर्देश “ मुख्य अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम २ मध्ये , 
अधिनियम क्रमांक 

( १ ) खंड ( क ) पूर्वी, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल : 
ची सुधारणा. 

“ ( १- क ) “ प्राधिकारी ” याचा अर्थ, अधिनियमाच्या कलम ६ च्या पोट- कलम (१ ) अन्वयेनियुक्त 
केलेले राज्यस्तरीय प्राधिकारी व क्षेत्रस्तरीय प्राधिकारी , असा आहे ; "; 
( २) खंड ( छ ) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल 
“ ( छ-१) “ नोंदणीकृत कंपनी ” याचा अर्थ, कंपनी अधिनियम, २०१३ याच्या कलम ८ च्या तरतुदीन्वये २०१३ चा 

१८ . 
नोंदणी केलेली कंपनी, असा आहे ; ”; 

( ३ ) खंड ( ड ) वगळण्यात येईल . 
सन २०१३ चा 

मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३ मध्ये, 
महाराष्ट्र 

( १) पोट - कलम (१) ऐवजी, पुढील पोट - कलमे दाखल करण्यात येतील : 
अधिनियम क्रमांक 
१ याच्या कलम 

“ (१ ) प्राथमिक किंवा उच्च प्राथमिक किंवा माध्यमिक किंवा उच्च माध्यमिक शाळा यांसारखी 
३ ची सुधारणा. 

एखादी नवीन शाळा स्थापन करण्याची किंवा, यथास्थिति , विद्यमान शाळेचा, उच्च प्राथमिक किंवा 
माध्यमिक किंवा उच्च माध्यमिक शाळेत दर्जावाढ करण्याची इच्छा असलेली कोणतीही नोंदणीकृत 
कंपनी किंवा नोंदणीकृत न्यास किंवा नोंदणीकृत संस्था किंवा स्थानिक प्राधिकरण , अनुसूची क मध्ये 
देण्यात आलेल्या नमुन्यात , अनुसूची ख मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कागदपत्रांसह , ऑनलाईन अर्ज 
सादर करील. राज्य शासन, वेळोवेळी, आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा शुल्कासह अर्ज सादर 
करील . 

(१ क ) पोट- कलम (१ ) अन्वये ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया ही संपूर्ण वर्षभर 
सतत उपलब्ध राहील . "; 

( २) पोट- कलम (५ ) मधील, “ कोणत्याही नोंदणीकृत न्यासाने " या मजकुराऐवजी, “ कोणत्याही 
नोंदणीकृत कंपनीने किंवा नोंदणीकृत न्यासाने ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल 

( ३) पोट- कलम ( ५ ) चे परंतुक वगळण्यात येईल . 
सन २०१३ चा 

मुख्य अधिनियमाच्या कलम ४ मध्ये, 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 

(१) पोट- कलम १ मधील, “ कोणत्याही नोंदणीकृत न्यासास ” या मजकुराऐवजी, “ कोणत्याही नोंदणीकृत 
१ याच्या कलम ४ कंपनीस किंवा कोणत्याही नोंदणीकृत न्यासास ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

ची सुधारणा. 

( २ ) पोट - कलम ( १) चे परंतुक वगळण्यात येईल . 
सन २०१३ चा 

मुख्य अधिनियमाच्या कलम ५ मधील, पोट - कलम (१) मध्ये, “ नोंदणीकृत न्यास ” या मजकुराऐवजी, 
महाराष्ट्र नोंदणीकृत कंपनी किंवा नोंदणीकृत न्यास ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 
अधिनियम क्रमांक 
१ याच्या कलम ५ 
ची 

सुधारणा . 
सन २०१३ चा 

मुख्य अधिनियमाच्या कलम ६ ऐवजी, पुढील कलम दाखल करण्यात येईल : 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
१ याच्या कलम ६ 


४ . 


६ . 


ची सुधारणा. 


राज्यस्तरीय 
प्राधिकारी आणि 

क्षेत्रस्तरीय 
प्राधिकारी यांची 

नियुक्ती . 


“ ६. ( १ ) राज्य शासन , अर्ज स्वीकारण्यासाठी आणि त्यांची छाननी करण्यासाठी आवश्यक वाटतील 
असे राज्यस्तरीय प्राधिकारी आणि क्षेत्रस्तरीय प्राधिकारी यांची नियुक्ती करील . 

( २) राज्यस्तरीय प्राधिकारी आणि क्षेत्रस्तरीय प्राधिकारी नियुक्ती करण्याची कार्यपद्धती ही विहित 
करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल. 


( ३ ) राज्यस्तरीय प्राधिकारी व क्षेत्रस्तरीय प्राधिकारी यांचे अधिकार व कर्तव्ये आणि त्यांचे 
कामकाज चालवण्यासाठी अनुसरावयाची कार्यपद्धती ही विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल . ”. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , मे १५ , २०१८ / वैशाख २५ , शके १ ९ ४० 


३ 


३ 


. 


७ . 


येईल : 


“ 


८ . 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७ मध्ये, पोट- कलम (१ ) ऐवजी , पुढील पोट -कलम दाखल करण्यात सन २०१३ चा 

महाराष्ट्र 

अधिनियम क्रमांक 
(१ ) राज्य शासनास , राज्यस्तरीय प्राधिकाऱ्याच्या अहवालाच्या आधारे किंवा अन्यथा, जिच्यासाठी १ याच्या कलम ७ 

ची सुधारणा . 
अर्ज केलेला असेल अशी नवीन शाळा सुरू करण्यास किंवा अशा विद्यमान शाळेचा दर्जावाढ करण्यास 
परवानगी देता येईल किंवा ती परवानगी नाकारता येईल. ”. 
मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८ मध्ये, पोट -कलम ( १) ऐवजी , पुढील पोट - कलम दाखल करण्यात सन २०१३ चा 

महाराष्ट्र 
येईल 

अधिनियम क्रमांक 
( १ ) कलम ३ च्या संदर्भातील अर्जाबाबत परवानगी देण्याचा किंवा नाकारण्याचा निर्णय अर्जदाराला १ याच्या कलम ८ 

ची 

सुधारणा . 
कळविण्याची कार्यपद्धती ही , विहित करण्यात येईल त्याप्रमाणे असेल . ”. 
९ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम ९ मध्ये, “ इंग्रजी वगळता ” हा मजकूर वगळण्यात येईल . 

सन २०१३ चा 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
१ याच्या कलम ९ 
ची सुधारणा . 


“ 


१० . मुख्य अधिनियमाच्या कलम १२ च्या पोट - कलम ( १) मध्ये, “ कोणतेही नोंदणीकृत न्यास ” या सन २०१३ चा 

महाराष्ट्र 
मजकुराऐवजी, “ कोणतीही नोंदणीकृत कंपनी किंवा नोंदणीकृत न्यास ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

अधिनियम क्रमांक 
१ याच्या कलम 
१२ ची सुधारणा. 


“ 


११. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १४ च्या पोट-कलम ( २) मध्ये, “ असा न्यास ” या मजकुराऐवजी, सन २०१३ चा 

महाराष्ट्र 
अशी कंपनी किंवा असा न्यास ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 

अधिनियम क्रमांक 
१ याच्या कलम 
१४ ची सुधारणा. 


१२ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम १५ मध्ये, 

सन २०१३ चा 

महाराष्ट्र 
( १ ) पोट - कलम ( १ ) मधील, 

अधिनियम क्रमांक 

१ याच्या कलम 
( क ) “ असा कोणताही नोंदणीकृत न्यास " या मजकुराऐवजी, “ अशी कोणतीही नोंदणीकृत १५ ची सुधारणा. 
कंपनी किंवा असा नोंदणीकृत न्यास ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

( ख ) “ सदर न्यासाचा ” या मजकुराऐवजी, “ सदर कंपनीच्या, न्यासाच्या ” हा मजकूर दाखल 
करण्यात येईल ; 

( २) पोट - कलम ( ३) मधील, “ नोंदणीकृत न्यास ” या मजकुराऐवजी, “ कोणतीही नोंदणीकृत कंपनी 
किंवा नोंदणीकृत न्यास ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

१३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १६ मध्ये, “ कोणत्याही नोंदणीकृत न्यासास ” या मजकुराऐवजी, “ कोणत्याही सन २०१३ चा 
नोंदणीकृत कंपनीस किंवा नोंदणीकृत न्यासास ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 

महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
१ याच्या कलम 

१६ ची सुधारणा . 
१४. मुख्य अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची क मध्ये, 

सन २०१३ चा 

महाराष्ट्र 
( १ ) नोंद (१ ) ऐवजी, पुढील नोंद दाखल करण्यात येईल : 

अधिनियम क्रमांक 

१ याच्या अनुसूची 
“ (१) अर्जदाराचे नाव - नोंदणीकृत कंपनी किंवा नोंदणीकृत न्यास किंवा नोंदणीकृत संस्था क ची सुधारणा. 
किंवा स्थानिक प्राधिकरण : "; 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, मे १५, २०१८ / वैशाख २५ , 


शके १ ९ ४० 


( २) नोंद (९ ) ऐवजी, पुढील नोंद दाखल करण्यात येईल : 

“ ( ९ ) कंपनी किंवा न्यास किंवा संस्था यांच्या नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत किंवा स्थानिक 
प्राधिकरणाचा तपशील : "; 


( ३ ) नोंद ( १० ) ऐवजी , पुढील नोंद दाखल करण्यात येईल : 


“ ( १० ) ( क ) संस्थापन समयलेख किंवा न्यास विलेख किंवा योजना यांची प्रत :: 


( ख ) कंपनीचे संचालक , विश्वस्त, व्यवस्थापकीय समितीचे सदस्य यांचे विषयीचा तपशील 
आणि त्यांचे पत्ते : "; 


( ४ ) नोंद ( ११) मधील , उप -नोंदी ( क ) आणि ( ख ) यांऐवजी, पुढील उप- नोंदी दाखल करण्यात 


येतील : 


( क ) कंपनीच्या किंवा न्यासाच्या किंवा संस्थेच्या नावे असलेली नोंदणीकृत जमीन : 

( ख ) कंपनी किंवा न्यास किंवा संस्था यांच्या नावे असलेला, तीस किंवा त्याहून अधिक 
वर्षांचा नोंदणीकृत भाडेपट्टा विलेख किंवा नोंदणीकृत करारनामा : 
( ५ ) नोंद (१२) ऐवजी, पुढील नोंद दाखल करण्यात येईल : 


" . 


“ ( १२ ) उपलब्ध जमिनीचे क्षेत्रफळ 


( क ) सर्व महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये आणि राज्यातील सर्व अ वर्गाच्या नगरपालिकांच्या 
क्षेत्रांमध्ये , किमान ५०० चौरस मीटर : 


( ख ) उर्वरित सर्व क्षेत्रांमध्ये किमान एक एकर : ”. 


सन २०१३ चा 


१५. 


मुख्य अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची ख मध्ये, नोंद ( २) ऐवजी, पुढील नोंद दाखल करण्यात 


महाराष्ट्र येईल 


अधिनियम क्रमांक 
१ याच्या अनुसूची 
ख ची सुधारणा . 


“ ( २) कंपनी किंवा न्यास किंवा, यथास्थिति , संस्था यांच्या बाबतीत, संस्थापन समयलेख किंवा न्यास 
विलेख किंवा योजना यांची प्रत : ” 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT 
CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


